रस्ता सुरक्षा निधीमधून करावयाच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावांमधील कामांना निधी वितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१६. 
२) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१६. 
३) शासन पत्रे समक्रमांक दि.१२.०५.२०२१, २६.०७.२०२१, २२.१२.२०२१, १२.०९.२०२२ 
व दि.०२.०५.२०२३ रोजीचे इतिवृत्त. 
४ शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२, दि.३१ मे, २०२२,दि.१५.०२.२०२३ 
व दि.३०.०३.२०२३ 
५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल,२०२३. 
६) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/रस्ता सुरक्षा निधी/न.क्र.९८(२)/ 
२०१६/२०२३/जा.क्र.७9६५१,दि.०३.०७.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२९५/२०१५ यामध्ये रस्ता सुरक्षा विषयक बाबींचा 
वेळोवेळी आढावा घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयास अहवाल सादर करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा 
समितीची स्थापना केळी आहे. सदर समितीने रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी स्वतंत्रपणे 
रस्ता सुरक्षा निधी निर्माण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार रस्ता सुरक्षासंदर्भात विविध 
प्रकल्पांना मान्यता देण्याकरीता संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.०१.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
"रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती" स्थापित करण्यात आलेली आहे.सदर समितीने वेळोवेळी 
मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांमधीळ कामांना निधी वितरण करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 
रस्ता सुरक्षेच्या प्रयोजनासाठी सन २०२३-२४ या वर्षात मागणी क्र.बी-३, २०४१, 
वाहनावरील कर, (००) ००१, संचालन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍त, (०१) (०९) रस्ता सुरक्षा 
निधी (२०४१०५६४) (भारित) 32, अंशदाने या लेखाशिर्षखाली वित्त विभागाने रु.५०.०० कोटी इतका 
निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी रु.१५.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने 
मान्यता दिली असून सदर निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 


आहे. त्यानुसार या शासन PUTER रु.१५.०० कोटी इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


अ.क्र विभागाचे नाव रक्‍कम (रु.कोटीत) 
शि परिवहन विभागास रस्ता सुरक्षा प्रसार व प्रसिध्दी करीता पुस्तके व शग 
माहिती पत्राके छपाई, रस्ता सुरक्षा बैठका, कार्यशाळा आयोजन करणे 
तसेच जनजागृती व प्रसिध्दी कार्यक्रम आयोजित करणे इ.करीता. 
२ दि.०२.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजूर अपर पोलीस ७.०० 
महासंचालक(वाहतूक) यांना १९४ इंटर सेप्टर वाहने खरेदीसाठी. 
३ दि.०२.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आरोग्य विभागास ५.०० 
ट्रामा केअर सेंटर करीता उपकरणे व अतिजोखमीच्या ८ जिल्हयांसाठी 
38 ALS रुग्णवाहिका खरेदीसाठी. 
8 दि.०२.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते २.०० 
विकास महामंडळास इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीमसाठी मंजूर 
तफावत निधीसाठी. 
एकूण १५.०० 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१५/२०२३/व्यय-८, दिनांक 


१०.०७.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ee 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत केत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१८१५१४०१५३२९ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत - 


A _-_-0 


AV 


SGM _- ०८ 
0. ल 32 वव मित ता ल वळ 


(३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHIKAN ONKAR THAKUR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 

B H | KA N (0 N KA R 2.5.4.20=cb64a92ffb1a1fc675b87b99d 1 33cBe4ffed84 
8f8ec9727d5082eb07dbbe3343, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


T H A K U R serialNumber=2CF77A3A29 16BE200D3D9A0961 DF4F 
9F77CC14E167C7FCEC2EA903E779A2239A, 
cn=BHIKAN ONKAR THAKUR 
Date: 2023.08.28 12:43:48 +05'30' 


(भि. ओं. ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.मंत्री , मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


4 


4 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


९) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
११) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३) अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१८) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१. 

२१) वित्त विभाग (व्यय ८/कोषा ५/ अर्थसंकल्प १०) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२२) गृह विभाग (बीयुडी १/बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 

२३) निवडनस्ती/परि-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


